लघु उद्योगासाठी शारिरीकदृृष्ट्या अपंग व्यक्‍तींना 
वित्तीय सहाय्य तसेच अपंग-अव्यंग व्यक्‍तीच्या 
विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्यची 


योजना या योनजेकरिता निधी वितरण. 


लेखाशिर्ष २२३५२७७१, २२३५१७३७, 
२२३५बी४८८, २२३५बी४७९ 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 


मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ : - 

१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१, दिनांक २४ जून, २०२१ व दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ 

२) दिव्यांग आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.दिकआ/वित्त व लेखा/तर वाटप/२१-२२/९१, 


होती. 


दि.१२.१.२०२२ 


3) दिव्यांग कल्याण-२ कार्यासनाची नस्ती क्र.दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४०/दि.क.२ 
प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक 
अधिकारी (आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


शासन निर्णय - 
सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी वितरीत 
अनुदान 
मागणी क्रमांक एन-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०१ अपंगांचे 
: कल्याण, (०८) जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान- अशासकीय संस्थांना ला 
सहायक अनुदान (०८) (१० लघु उद्योगासाठी शारिरीकदृष्ट्या अपंग | 
व्यक्‍तींना वित्तीय सहाय्य (२२३५२७७१) ३१-सहायक अनुदाने वेतनेत्तर 
(०५) शारिरीकदृष्ट्या अपंगांसाठी इतर योजना (०५) (०९) लघु उद्योगासाठी आयुक्त, 
२ | शारिरीकदृष्ट्या अपंग व्यक्‍तींना वित्तीय सहाय्य (२२३५१७३७ 39-| दिव्यांगकल्याण, ०.३८ 
सहायक अनुदाने वेतनेत्तर (राज्य क्षेत्र) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(०५) (२४) अपंग-अव्यंग व्यक्‍तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक 
: सहाय्यची योजना (२२३५बी४८८) ५०-इतर खर्च (स्थानिक क्षेत्र) a 
(०५) (23) अपंग-अव्यंग व्यक्‍तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक 
° योजता लां ०.७५ 
सहाय्यची योजना (२२३५बी४७९) ५०-इतर खर्च (राज्य क्षेत्र) 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/अर्थसंकल्प (विघयो) 


Go 2094-2028 TMA TUT A बिभाग ARH HOTTER SUCHET OT ROH GRIT 
निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.२४.६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ Helles उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचा शासन निर्णय/परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक of एप्रिल, २०२१ व दिनांक २४ जून, २०२१ तसेच 
दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१४५९५०९२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prashant Pundlik ee 
Wagh याया 
( प्रशान्त पुं. वाघ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय/ विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक 


१२. अप्पर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष) यांचे स्वीय सहायक 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. आयुक्‍त (दिव्यांगकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. सहसचिव / उपसचिव (दि.क.२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ७) मंत्रालय, मुंबई 

२३. कक्ष अधिकारी (दिव्यांग कल्याण-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवड नस्ती, (अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


